महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन ASA क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १४ जून, २०१८ 
शासन आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी यांची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली 
करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | अधिकारी यांचे नांव 
1 १_| २ ३ PB 4 
| 4 श्री सु.सु.परब आदिवासी विकास विभाग गृह विभाग 


२. बदली झालेल्या सहायक कक्ष अधिकारी यांस संबंधित विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करुन या 
विभागास कळवावे. तसेच बदली झालेल्या सहायक कक्ष अधिकारी यांनी त्यांची पदस्थापना केलेल्या 
विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


३. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०६१४१७२११६३२०७ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan 
Bhimrao Gurav जड 
(ग.मि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास (संबंधित मंत्रालयीन 
विभाग/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 4. 
३. सह/उप सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग/गृह विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२ 
४. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


